जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०३२०/१७२/प्र.क्र.४९/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२०. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०३१९/२४८/प्र.क्र.७२/कार्यासन ११,दि.२१/९/२०१९. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.१२/०२/२०२०. 
४. जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.टेम्प/कन्टि/१४९२/२०२०, दि.३/३/२०२०. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ५४५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांनी दि.०३/०३/२०२०रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील THAT नमूद केलेली ५३८ अस्थायी पदे दि. ०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० या 
कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
१ | अधीक्षक ०४ 
2. | सहायक अधीक्षक ११ 
३ | लघुलेखक-ग्रेड।( लघुलेखक उ.श्रे.) २५ 
8 | लघुलेखक- ग्रेड॥( लघुलेखक नि.श्रे.) १६ 
५ | मराठी लघुलेखक(नि.श्रे.) ०१ 
६ । वरिष्ठ लिपिक ७१ 
७ | लघुलेखक- ग्रेड ॥ (लिपिक नि लघुलेखक) २९ 
८ | कनिष्ठ लिपिक ११३ 
९ | दुभाषी ०१ 
१० । प्रमुख बेलिफ ०५ 
११ । बेलिफ ४६ 
१२ | पुस्तक बांधणीकार 10१ | १ 
१३ | वाहनचालक ०३ 
१४ | न्यायालय परिरक्षक 10१ | १ 
१५ | झेरॉक्स यंत्रचालक ०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३२०/१७२/प्र.क्र.४९/कार्यासन ११ 


१६ | हवालदार ०२ 
१७ । नाईक 03 
१८ | शिपाई १८७ 
१९ । पहारेकरी १३ 
२० | AHS ०४ 

एकूण ५३८ 


2, यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, 2098, न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (02) जिल्हा 
व सत्र area, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत)( अनिवार्य) ०१- वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आपुक, 
दि.१२/०२/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१६११४०२३८०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


tra, 
}7 9cbedaaaef30f2 
ळू ८९0० 7797, 
S tt INur -Ocb1b0de02001 Scf6éd 180057927 1f4816460b180 
a m p a | 2c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 
Date: 2020.03.16 11:43:22 +05'30' 


१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKKKKKK KKK KKK रसम ERKRKERE 


पृष्ठ २ पैकी २ 


